जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-३८१९/प्र.क्र.9३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 
संदर्भ : विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 02.09.2098. 


प्रस्तावना : - 

विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक ०८ जुले, २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये दिनांक ३१ 
डिसेंबर, २०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाकरिता (नगर दिवाणी व सत्र 
न्यायालय, मुंबई वगळून) आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा व 
सत्र न्यायालयातील “अधीक्षक”(अराजपत्रित) या पदास विशेष बाब म्हणून आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले होते. आता, जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून राजपत्रित अधिकारी घोषित करेपर्यंत दरम्यानच्या कालावधीकरिता जिल्हा सरकारी वकील 
कार्यालयाच्या (नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई वगळून) आहरण व संवितरण अधिकारी पदाची जबाबदारी 
त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील “अधीक्षक” (अराजपत्रित) यांना पुन्हा 
सोपविण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

त्यानुसार जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाकरिता (नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई वगळून) 
त्या कार्यालयास संलग्न असलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील “अधीक्षक” (अराजपत्रित) या पदास विशेष 
बाब म्हणून दिनांक ३० जून, २०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. सदर कार्यालयातील सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर करण्यासाठी त्यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 
२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौ.संदर्भ क्र.३९९/२०१९/कोषा प्रश्ञा-५, दिनांक 
२१.०१.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२७१५३९२८२७१२ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे ष्ट्रा चे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार देशानुस रर व नावाने. 
awa 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
sfbbb42f2a96ef98988 1 6253bddb762536cSeeddbe4fefb30d 
serialNumber~612827d442d72142bc204cOed5 947ca3fe2a54123e53ca2 
aa) e a 001d82866548c384, cn=Yogesh Heeralal Ameta 
Date: 2020.01.27 15:41:03 +05'30' 


(योगेश ही. आमेटा) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३८१९/प्र.क्र.9३/का.१४ 


) प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय, मुबई. 

) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर. 

) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालय. 
) 

) 

) 


AN 


te} 


SGM 2८. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता कार्यालय. 

१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (कोषा प्रशा-५/व्यय/विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी, का.१८/का.२३/का.२४/का.२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवडनस्ती (का.१४). 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


